महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पार्क धोरण-२०१८ अंतर्गत 
एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्क (.!_.>) व लॉजिस्टीक 
पार्क (L.P) विकसित करण्यासंदर्भात कार्यपध्दती 
निश्चित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑगस्ट,२०१९ 


वाचा: १. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आयआयआय- 

पॉलिसी २०१०/ प्र.क्र.9६८/ उद्योग-२,दि.२२.०२.२०१३ 

२. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.आयटीपी-२०१३/ 
प्र.क्र.२६५/ SEPT, दि.२५.०८.२०१५ 

३. नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस १८१६/प्र.क्र.३६८/१५ / २० 
(४/नवि- १३, दि.२६.१२.२०१६ 

४. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.आयटीपी-२०१५/ 
प्र.क्र.९३/ उद्योग-१४, दि.०५ .०७.२०१७ 

५. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन शुद्धीपत्रक क्र. आयटीपी-२०१५/ 
प्र.क्र.९३ उद्योग-१४, दि.०५ .०७.२०१७ 

६. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.आयटीपी-२०१५/ 
प्र.क्र.९३/ उद्योग-१४, दि.२२.०१. २०१८ 

७. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.माऔधो-१९१६/ 
प्र.क्र.२२१/ उद्योग-२, दि.१४ .०२.२०१८ 

८. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.आयडीसी-२०१८/ 
प्र.क्र.१३०/ उद्योग-१४, दि.१६ .०२. २०१८ 

९. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.आयडीसी २०१८/ 
प्र.क्र.२४१/ उद्योग-१४, दि. ०८ .०३. २०१८ 

१०. शासन शुध्दीपत्रक क्र. माऔधो-१९१६/प्र. क्र.२२१/उद्योग-२, 
दिनांक १९.०४.२०१८ 

११. नगर विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.टिपीएस-१८१८/अनौसं/ १३/ 
प्र.क्र.१०५/ १८/नवि-१३, दि.१३ .०६. २०१८ 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्राचे ळॉजिस्टीक We (Logistic Parks ) धोरण-२०१८ दिनांक १४/२/२०१८ रोजी 
घोषित करण्यात आले. या धोरणाचे प्रमुख उद्देश महाराष्ट्राला जागतिक साखळीचा भाग बनविणे, 
पारंपारीक गोदामांना अद्ययावतता आणून त्याचे पूर्णत: एकीकृत असलेल्या व मूल्यवर्धीत लॉजिस्टीक 
करणाऱ्या सेवेमध्ये रुपांतर करणे, कार्यक्षमतेत सुधारणा व लॉजिस्टीक खर्चात कपात करणे असे आहेत. 
लॉजिस्टीक क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


सहभागाने निर्माण करण्यात आलेल्या पायाभुत सुविधांचा विनियोजन होऊन त्यास उत्तेजन मिळावे हा 
हेतू आहे. 

प्रस्तुत धोरणाच्या अनुषंगाने एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र /एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र/ 
एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क विकसीत करण्यासंबधी अनुसरावयाची कार्यपध्दती शासन निर्णय दि.८ 
मार्च २०१८ अन्वये निर्गमीत करण्यात आली आहे. शासन निर्णय दि.१४ फेब्रुवारी २०१८ च्या अनुषंगाने 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५४ अन्वये लॉजिस्टिक पार्क विकसनाचे 
नियम समाविष्ट करण्याचे नगर विकास विभागामार्फत दि.१३/०६/२०१८ रोजी आदेश निर्गमित 
करण्यात आले असून त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास तातडीने कार्यवाही करण्याचे 
निर्देश देण्यात आले आहेत. 


महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पार्क धोरण-२०१८ अंतर्गत एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क (.(_.>)) तसेच 
लॉजिस्टिक पार्कचे (L.P) विकसन करताना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन, राज्य शासनाच्या प्रचलित 
“इज ऑफ डुईंग बिझनेसस” तत्व प्रणाळीनुसार व्यवसाय सुलभ व कमीतकमी टप्पे असळेला एकात्मिक 
लॉजिस्टीक पार्क (LLP) व लॉजिस्टीक पार्क (L.P) विकसित करण्यासाठी पात्रतेचे निकष, अटी व शर्ती 
तसेच कार्यपध्दती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय : निर्णय: 

महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पार्क (Logistic Parks ) धोरण-२०१८ अंतर्गत एकात्मिक लॉजिस्टीक 
पार्कच्या (1890180 Logistic Parks ) संदर्भात अनुसरावयाची कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबत 
दिनांक ०८/०३/२०१८ चा शासन निर्णय याव्दारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. एकात्मिक लॉजिस्टिक 
पार्क (.L.P) विकसित करण्यासंबंधीची सुधारीत कार्यपध्दती सोबत जोडलेल्या प्रपत्र- “अ” प्रमाणे 
विहीत करण्यात येत आहे. तसेच लॉजिस्टीक पार्क (L.P) विकसित करण्याबाबतची कार्यपध्दती प्रपत्र- 
“ब” प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. प्रपत्र- “अ” तसेच प्रपत्र- “ब” हे सदरहू शासन निर्णयाचा भाग 
असतील. सर्व संबंधित विभाग तसेच महामंडळे व क्षेत्रिय कार्यालयाने या निश्चित केलेल्या 
कार्यपध्दतीनुसार पुढील आवश्‍यक कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 

प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भाकित शासन निर्णय दिनांक १४/०२/२०१८ मधील तरतुदीच्या 
अनुषंगाने शासन मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०८२७१२०८४२४११० असा आहे. शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या शावशी सार व नावाने, 
anjay Shamkant 


Degaonkar 


(संजय देगांवकर ) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ २१ पैकी २ 


aaa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 


मुंबई, 


. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 
. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

. मा. मंत्री (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई, 


७. मा. राज्यमंत्री (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई, 


. मा. मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई, 


९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१५ 


ae 


ae 


३१: 


३२. 


.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मंबई, 

. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मंबई, 

. प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. 
. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

.विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई, 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंघेरी (पूर्व), मुंबई, 
. महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगर पालिका (सवी, 

. संचालक, नगररचना व मूल्यनिर्धारण, पुणे, 

. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, मुंबई, 

. विभागीय आयुक्‍त, कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, 

२५. 
. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२७. 
. उद्योग विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव/कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 

. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


जिल्हाधिकारी (सवी, 


सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मंत्रालय, मुंबई, 

सह सचिव (उद्योग-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

निवड नस्ती (उद्योग-२), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २१ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


(शासन निर्णय क्र. मऔधो -२०१८/ प्र.क्र.१३५/उद्योग-२, दि.२७ ऑगस्ट, २०१९ सोबतचे) 
प्रपत्र-“अ 


एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्क (1.L.P) विकसित करण्यासंदर्भात अनुसरावयाची कार्यपध्दती 
लॉजिस्टिक पार्कची व्याख्या (Logistic Park) :- 


पायाभूत चटईक्षेत्र निर्देशांकासहीत किमान २०,००० चौरस फुट बांधकाम / 
चटईक्षेत्र अनुज्ञेयता प्राप्त होणारा भूखंड आणि / अथवा औद्योगिक इमारतीस लॉजिस्टिक 
पार्क असे संबोधण्यात येईल. 


एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्कची व्याख्या (Integrated Logistic Park) 

किमान ५ एकर (पाच एकर) जमिनीवर पसरलेल्या (at one place) व किमान १५ 
मीटर रुंदीच्या जाण्या-येण्याच्या रस्त्याने जोडल्या गेलेल्या सलग जागेस “एकात्मिक 
लॉजिस्टिक पार्क” असे संबोधण्यात येईल. 


एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्कसाठी विकासकाची व्याख्या:- 

एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कसाठी अर्ज करणारी कायदेशीर व्यक्‍ती जिच्याकडे 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जमिनीचा ३० वर्षाच्या मुदतीचा भाडेपट्टा 
शिल्लक आहे अथवा खाजगी क्षेत्रातील जागेबाबत मालकी हक्क / कंपनी/भागीदारी संस्था/ 
संयुक्‍त उपक्रम याद्वारे सर्व बाबींचे हक्क असलेली संस्था तसेच महामंडळाकडे अथवा 
शासनाकडे एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कसाठी स्थापित केळेली कायदेशीर संस्था /संघटना 
यांना “विकासक” म्हणून संबोधण्यात येईल. 


एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्क क्षेत्रामध्ये अनुज्ञेय उपक्रम व सेवा सुविधा -: 

एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क म्हणुन अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रफळापैकी किमान ७० 
टक्के हिस्सा हा महाराष्ट्राचे लॉजिस्टिक पार्क धोरण २०१८नुसार परिछेद ४ (अ) मध्ये नमुद 
केलेल्या लॉजिस्टिक पार्क सेवांसाठी व उर्वरीत ३० टक्के उपलब्ध क्षेत्रफळापर्यंतचा हिस्सा 
हा परिछेद ४(क) व ४ (ड) मधील अनुज्ञेय व्यापारी / व्यावसायिक सेवा व सामाईक 
सुविधांसाठी वापरता येईल. ७०% पेक्षा जास्त किमान क्षेत्रफळातील वाढ आपोआप अनुज्ञेय 
असेल म्हणजे (८०:२० , ९०:१० परंतू ६०:४०नव्हे) व त्यासाठी विभागाकडून वेगळया 
परवानगीची गरज असणार नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील चटई निर्देशांकाचे व्यापारी / 
व्यावसायिक सेवांच्या क्षेत्रफळात किंवा उलटपक्षी वहन अनुज्ञेय असणार नाही. औद्योगिक 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


aa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


विभाग व व्यापारी / व्यावसायिक सेवा विभागात चटई निर्देशांकाचे वेगवेगळे वहन अनुज्ञेय 
असेल. 
एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क करीता किमान बंधनकारक पायाभूत व सामायिक 

सुविधा पुढील प्रमाणे असतील -: 
पायाभूत सुविधा -: 

« अंतर्गत सस्ते 

© विजेची जोडणी 

« संपर्काच्या सुविधा 

«७ पाणी वितरण व आवर्धन सुविधा 

© मैला व जलःनिस्सारण सुविधा 

© सांडपाणी प्रक्रिया व विल्हेवाट सुविधा 

७ अग्निशमन सेवा 

७ वाहनतळ 
सामायिक सुविधा :- 

«७ ठायनागार 

७ उपहार गृह 

© वैद्यकीय केंद्र 

«७ वजन काटा 


एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क (.!_.>) विकसित करण्याची कार्यपध्दती :- 


अ) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेवर एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क (.।_.2) 

विकसित करण्याची कार्यपध्दती:- 
ज्या जमिनीच्या भाडेपट्याची मुदत ३० वर्ष आहे अज्ञा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 

महामंडळाच्या भाडेपट्टाधारकांच्या अथवा लॉजिस्टिक प्रयोजनार्थ संयुक्‍त उपक्रमासाठी 
ज्या जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ अंतर्गत संपादित केल्या 
असतील अशा जमिनीच्या संदर्भात विकासकाने सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळाने विहीत केलेल्या नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


aaa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


9. 


३. 


एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कच्या प्रस्तावांची छाननी करणे:- 


विकासकाने एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्क संबंधीचा परिपूर्ण प्रस्ताव सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडे सादर केल्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाची छाननी 
करून १५ दिवसाच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. 

एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्कच्या प्रस्तावास मुख्य कार्यकारी अधिकारी मऔविम 
यांची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय यांनी 
अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी १५ दिवसात संबंधीत 
विकासकास इरादा पत्र (Letter of Intent) देण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण 
करावी. 


बृहत आराखडा प्रस्ताव मंजुरी प्रक्रिया: :- 


इरादा पत्र जारी झाल्यानंतर अर्जदाराने एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्कच्या प्रारुप 
बृहत आराखडा संबंधीचे प्रस्ताव (Draft Master Layout Plan) मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात यावा. 

विकासकाकडून प्रारुप बृहत आराखडा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य 
नियोजक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी एकात्मिक लॉजिस्टिक 
पार्कच्या विकास नियंत्रण नियमावली नुसार महामंडळाची नियमावली व विहित 
कार्यपध्दतीनुसार छाननी करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या मान्यतेसाठी १५ दिवसात सादर करण्यात 
यावा. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी बृहत 
आराखडयाच्या प्रस्तावास १५ दिवसात मान्यता प्रदान करावी. 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील मुख्य नियोजक हे सदर 
प्रस्तावांसंदर्भात नोडल /समन्वय अधिकारी म्हणून कामकाज पाहतील. 


एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्कच्या इमारतीच्या बांधकामास मंजूरी देणे :- 


विकासकाने प्रारुप बृहत आराखडा (Draft Master Layout) च्या प्रस्तावास 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांची मंजूरी 
Te झाल्यानंतर विकासकाने स्वतंत्रणे घटक निहाय इमारत 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


aa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


बांधकामासंबंधीचे नकाशे महामंडळाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे (SPA) सादर 
करावे. 

॥. वरीलप्रमाणे इमारत बांधकामाचे नकाशे मंजूर करणे बाबतचा प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी विकास नियंत्रण नियमावलीतील 
तरतूदीनुसार प्रस्तावांची छाननी करावी आणि प्रचलित नियमानुसार विकास 
शुल्क व इतर विहित शुल्क रक्कमेचा भरणा केल्यानंतर इमारत बांधकामाच्या 
नकाझास १५ दिवसात मंजूरी देणे आवश्‍यक राहील. 


ब) खाजगी मालकीच्या जागेवर “एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क” (LP) विकसीत 
करण्याची कार्यपद्धती :- 


१. जमिन मालक अथवा ज्या जमिन मालकाने कुठल्याही विकासकासोबत स्थापन 
केळेला संयुक्‍त उपक्रम (Joint Venture Company) हे एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क 
स्थापन करणेसाठी पात्र असतील. प्रकल्पाखाळीलळ जमिन ही जमिन मालक 
/विकासक / संयुक्‍त उपक्रम यांचे मालकीचे असणे आवश्‍यक आहे. (स्पष्टीकरण- 
जमिनीची मालकी या सदरामध्ये जमिन मालक यांनी सदर प्रकल्पाच्या विकास व 
विक्री यासाठी एक किंवा अनेक नोंदणीकृत विकास करारपत्र /कुलमुखत्यारपत्राद्वारे 
दिलेले विकास हक्क याचा समावेश असेल तसेच ३० वर्षापेक्षा अधिकचे कालावधीचा 
दीर्घमुदतीचा भाडेपट्टा कराराचा ही GAAS असेल). 

२. संदर्भाधीन क्र. ७ येथील शासन निर्णयानुसार राज्यात एकात्मिक लॉजिस्टीक 
पार्कच्या विकसनासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास विशेष नियोजन 
प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ही बाब विचारात घेता, खाजगी 

मालकीच्या जागेवर एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्यासाठी विकासकाने 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना अर्ज सादर 

करणे आवश्यक राहील. 

खाजगी मालकीच्या जागेवर एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्यासाठी 


विकासकाने खालील नमूद केलेल्या कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे 
आव्यक आहे: 


i. किमान ५ एकर जमिनीच्या मालकीच्या व किमान १५मी. रुंदीच्या अवर्गीकृत 
जाण्या-येण्याच्या रस्त्याने किंवा वर्गीकृत इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख जिल्हा 


पृष्ठ २१ पैकी ७ 


aa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


il. 


Vi. 


Vil. 


viii. 


xl 


मार्ग, राज्य मार्ग, राष्ट्रीय महामार्गाने जोडल्या गेळेल्या जमिनी संबंधीची 
कागदपत्रे. 

प्रस्तावित प्रकल्प अहवाळ -सोबत विकास कामावरील खर्चासह एकूण 
होणारी अंदाजित किंमत (Employment Generation, Water Requirement, 


Electricity Requirement, Solid Waste Management Proposal, Sustainable 
Development etc.) 


प्रकल्प सादर करण्यासाठी सहा महिन्यापेक्षा जुन्या नसलेल्या तारखेचे 

प्रस्तावित जागेचे ७/१२ उतारे किंवा मालमत्ता पत्रक तसेच जेथे लागू असेल 

तेथे विक्री करार / भाडे करार/ मुखत्यारपत्र. 

प्राधिकत सॉलिसिटर /अँडव्होकेट यांच्याकडून मालकी नोंदीच्या 

शोधासंबंधीचा अहवाल (Title Search Report) 

मूळ स्वरुपात गटबुक नकाशे /नगर भूमापक नकाशे / मोजणी नकाशो, 

मालकीमुळे पोटविभाजन करण्यात आले असल्यास, पोटविभाजनाच्या 

संबंधित सर्व दस्तऐवज. 

दळणवळणाच्या उपलब्ध सोयी प्रस्तावित क्षेत्राचे राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य 

महामार्ग, स्टेशन, बंदर, विमानतळ यापासूनचे अंतर तसेच लगतचे शहर व 

त्याची लोकसंख्या बाबतची माहिती. 

पाणी पुरवठयाबाबत तपशील - प्रकल्पातील संभाव्य लोकसंख्येसाठी 

MAA पाणी पुरवठा होण्यासाठी उपलब्ध असलेला पाण्याचा स्त्रोत व त्या 

संदर्भातील आवश्‍यक ती माहिती संबंधीचे दस्तऐवज. 

वीज पुरवठयाबाबतचा तपज्ञील 

प्रस्तावित क्षेत्राचे नदी, खाडी, समुद्र या पासूनचे अंतर 

प्रस्तावित प्रकल्पाची भूसंपादन आणि विकास कामावरील खर्चासह एकूण 

होणारी अंदाजे किंमत 

खालील मुद्यांचा समावेश असलेले अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र:- 

3. प्रस्तावित क्षेत्राचा पाटबंधारे प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये समावेश होत 
नसल्याबाबत 

0. अनुसूचित जमाती अथवा आदिवासी व्यक्तिचा वहिवाट अथवा मालकी 
हक्कामध्ये समावेश नसल्याबाबत 


पृष्ठ २१ पैकी ८ 


aaa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


Xil. 


xiii. 


XIV. 


XV. 


Xvi. 


8. 


०. प्रस्तावित क्षेत्र राखीव वने, अथवा संरक्षित वने अथवा अवर्गीकृत वने याचा 
भाग नाही अथवा त्यामध्ये समाविष्ट नाही, अथवा महाराष्ट्र खाजगी वने 
(संपादन) अधिनियम, १९७५ अंतर्गत संपादित केलेले नाही आणि तसेच 
अधिसूचित राष्ट्रीय वने, अधिसूचित प्राणी अथवा पक्षी अभयारण्यांचे 
प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये समाविष्ट होत नाही. 

प्रस्तावित जमिनींचा प्रादेशिक विकास आराखड्यात अंतर्भाव होत आहे किंवा 

नाही तसेच अनुज्ञेय झोनमध्ये आहे का याबाबतचे संबंधीत प्राधिकरणाचे 

प्रमाणपत्र व त्याबाबतचा कायदेशीर शासकीय पुरावा. 

जागेचे ठिकाण निश्चित करण्यासाठी जागेचा गुगल मॅप, ड्रोन सर्व्हे, अक्षांश, 

रेखांक्ष 

ज्या दस्तऐवज अथवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे लॉजिस्टीक पार्क मंजूर 

करण्यात आला आहे BAM मूळ दस्तऐवज अथवा बाबीसंदर्भात भविष्यात 

काही वाद उद्भवल्यास अथवा त्याची वैधता आव्हानित केल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी कायमरित्या मूळ विकासक/ अर्जदार यांची राहील व अशा 

ARTA रु. १०० मूळ किंमतीच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज शपथपत्र दाखल 

करणे बंधनकारक राहील. 

अर्जदारास इरादापत्र, नोंदणी प्रमाणपत्र, मुदतवाढ, शुद्धीपत्र आणि अन्य 

कोणताही प्रकल्पीय बदल करण्यासाठी रू.५०००/- इतके शुल्क भरणे 

आव्यक राहील. तथापि, सदर शुल्क हे ना -परतावा (non-refundable) 
स्वरूपाचे असेल. 

अर्जदाराचा प्रकल्प इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग / राज्य मार्गावर 

प्रस्तावित असल्यास सदर रस्त्यांच्या विकास व दुरुस्ती करणेबाबतचे 

प्रतिज्ञापत्र. 


ज्या जमिनी मंजूर विकास योजना /प्रादेशिक योजना यामध्ये औद्योगिक रहिवास, 


कृषी व ना विकास वापर विभागात समाविष्ट आहेत तसेच औद्योगिक वापरासाठी 
बिनशेती परवानगी आहे तसेच औद्योगिक क्षेत्र वगळून ज्या क्षेत्रामध्ये झोन बदलाची 
आव्यकता असेल अशा सर्व जमिनीवर एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क अनुज्ञेय असेल. 


५. प्रदत्त समितीची शिफारस:- 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने गठीत केलेल्या सुकाणू समितीने एकात्मिक 
लॉजिस्टीक पार्क संबंधीच्या प्रस्तावाची सखोल छाननी करून प्रस्ताव सचिव (उद्योग) 


पृष्ठ २१ पैकी ९ 


aaa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


यांच्या अध्यक्षतेखालील एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कच्या संदर्भात गठीत केलेल्या प्रदत्त 
समितीसमोर १५ दिवसात शिफारशीसह सादर करावा. 


एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कसाठी पुढीलप्रमाणे सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाळीळल 
प्रदत्त समिती गठीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


१ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग) अध्यक्ष 
२ | सचिव अथवा त्यांच्याकडील प्राधिकृत केलेले किमान उप सचिव | सदस्य 
दर्जाचा अधिकारी (महसूल विभाग) 
३ | सचिव अथवा त्यांच्याकडील प्राधिकृत केलेले किमान उप Ufa) सदस्य 
दर्जाचा अधिकारी (वित्त विभाग) 
४ | सचिव अथवा त्यांच्याकडील प्राधिकृत केलेले किमान उप सचिव| सदस्य 
दर्जाचा अधिकारी (न.वि.वि/नवि-१) 


५ | विकास आयुक्‍त (उद्योग) सदस्य 

६ | We सचिव (उद्योग-२) सदस्य 

७ । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास | सदस्य सचिव 
महामंडळ 


सदर समितीच्या कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहतील -: 
१) एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कसंबंधीचे प्रस्ताव तपासून शिफारस करणे 
2) एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्क विकसित करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्र घोषित 
करण्यासाठी शिफारस करणे 

६. ज्या जमीनी मंजूर विकास योजना /प्रादेशिक योजना यामध्ये औद्योगिक वापर 
विभागात समाविष्ट आहेत तसेच औद्योगिक वापरासाठी बिनशेती परवानगी आहे अथवा 
ज्या जमीनीस कोणत्याही विकास योजना / प्रादेशिक योजनेच्या तरतूदी लागू नाहीत, 
तसेच ज्या जमीनी मंजूर विकास योजना / प्रादेशिक योजनेच्या तरतुदीनुसार शोती /ना- 
विकास विभाग / नागरीकरणक्षम या वापर विभागात समाविष्ट आहे. अथवा ज्या ठिकाणी 
विकास योजना / प्रादेशिक योजना मंजूर नाही अशा खाजगी जमीनीवर एकात्मिक 
लॉजीस्टीक पार्क प्रस्तावित असल्यास असे क्षेत्र प्रथमत: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम, १९६१ चे कलम २ खंड (ग) च्या तरतुदी लागू करण्यासाठी महामंडळाने सचिव 
(उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली उपरोक्त प्रदत्त समितीच्या शिफारशीसाठी प्रस्ताव सादर 
करावा. प्रदत्त समितीने शिफारस केल्यानंतर शासन मान्यतेने सदरचे क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र 
घोषित करण्याची शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात यावी व अशी अधिसूचना 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


प्रसिद्ध झाल्यानंतर ते क्षेत्र एकात्मिक लॉजीस्टीक पार्क करावयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळाने पुढील कार्यवाही करावी. 


७. एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कच्या प्रस्तावास शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर 
विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम प्राधिकारी 
यांनी विकासकास इरादापत्र (Letter of Intent) देण्यासंबंधीची कार्यवाही १५ दिवसात पूर्ण 
करावी. 


८. इरादा पत्र जारी केल्याच्या दिनांकापासून पवर्षाच्या कालावधीत एकात्मिक 
लॉजिस्टिक पार्क म्हणून अधिसूचित झालेल्या क्षेत्राचे विकसन पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 
सदर मुदतीत एकावेळी किमान वर्षभर अशी मुदतवाढ कमाल दोन वेळा गुणवत्तेच्या 
आधारावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्तरावर देण्यात येईल. तद्नंतर विकासकाने 
पुढील मुदतवाढीसाठी सबळ पुराव्यासह शासनाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील. 


९. एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कचे इरादापत्र निर्गमित केलेल्या दिनांकापासून ५ वर्षाच्या 

कालावधीत बांधकाम पुर्ण करुन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करुनही तांत्रिक कारणास्तव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्यास, त्या बाबतची प्रथम 
सुचना विकासकाने उद्योग विभागास लेखी कळविणे आवश्‍यक आहे. 


१०. एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कची नोंदणी :- विकासकाने ळॉजिस्टीक पार्कचे बांधकाम 
पुर्ण करुन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून इमारत पुर्णत्वाचा दाखला 
(BCC/OC) प्राप्त करुन किमान ३० टकके क्षेत्रावर लॉजिस्टीक सेवा देणाऱ्या नोंदणीकृत 
घटक स्थापित होऊन कार्यान्वित झाल्यानंतर पार्कसाठी कायमस्वरुपी विकास आयुक्‍त 
उद्योग संचालनालय अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून नोंदणी 
देण्यात येईल. उद्यानामध्ये विहित कालावधीत घटक स्थापित झाल्यानंतर विकासकाने ५ 
वर्षाची मुदत संपल्यापासून सहा महिन्याच्या आत पार्क नोंदणीसाठी अर्ज न केल्यास 
पुढील कालावधीसाठी सदर पार्कच्या जागेचा गैरवापर झाला असल्याचे समजुन त्या 
कालावधीसाठी जमीन व बांधकाम केलेल्या क्षेत्राच्या रेडी रेकनर दरानुसार ०.३ टक्के 
प्रति दिवस या प्रमाणे दंड आकारण्यात येईल. 

११. एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क स्थापन करण्याकरीता Zone Conversion Premium 


शुल्क १५ % आकारण्यात यावे. (Premium charges shall be calculated by 
पृष्ठ २१ पैकी ११ 


aaa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


considering the agriculture land rate of the said land as prescribed in Annual 
Statements of rates (ASR) तसेच सदर संपूर्ण अधिमुल्य (Premium) पैकी 20% 
इरादापत्राच्या मान्यतेच्यावेळी (At the time of Letter of Intent), 20% आराखड्यास 
मंजूरीच्यावेळी (At the time of Sanctioning of Master Layout Plan), २०% इमारत 
बांधकामाचे नकाशे मंजूरीच्यावेळी (At the time of Sanctioning of Building Plan 
Approval) व उर्वरीत ४०% (within two years of building plan approval) भरण्यास 
पुढील अटीच्या अधीन राहून मान्यता देत आहे. 

(अ) विकासकाने प्रस्तुत सवलत घेतल्यानंतर त्या जमीनीच्या महसूली अभिलेखात व 
इतर हक्कात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मान्यताप्राप्त एकात्मिक 
लॉजिस्टीक पार्क अशी नोंद घेण्यात यावी. जेणेकरून विकासकास Zone 
conversion नंतर सदर क्षेत्र एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्ककरीता वापर करता 
येईल. 


(ब) विकासकाने Zone Conversion Premium भरणा केल्याची पावती सादर 
केल्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अधिमूल्य (Premium) चा 
भरणा टप्प्याटप्याने अथवा सरसकट भरणा केल्याची पडताळणी /खातरजमा 
करूनच पुढील आवश्यक मान्यतेची कार्यवाही करावी. 


झोन बदलासंबंधीचे अधिमुल्य (Zone Conversion Premium) विकासकाने 
संबंधित जिल्ह्यातील नगररचना विभागाकडे जमा करावे. तथापि, याबाबत तरतुदीनुसार 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे (Maharashtra Regional and Town 
Planning Act- १९६६) कलम २०नुसार कार्यवाही करण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही 
असे अधिमुल्य अर्जदाराने भरल्यावर व त्याची पावती अथवा त्याबाबतचे सक्षम 
कार्यालयाचे प्रमाणपत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सादर केल्यानंतर 
शासनाच्या मान्यतेने सदरचे क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची अधिसूचना 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. 


१२. देखरेख व सनियंत्रण : 
i. एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कसाठी निर्धारित करण्यात आलेले निकष, अटी 
आणि नियमांचे अनुपालन करण्यात येत आहे किंवा कसे याबाबत संबंधित 


पृष्ठ २१ पैकी १२ 


aa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी संबधीत 
असलेल्या अन्य विभागाच्या सहकार्याने देखरेख करणे आवश्‍यक राहील. 

ii. एकात्मिक लॉजिस्टीक aed (Integrated Logistic Park) Siar aa हे 
नियमानुसार वापरत असल्या संबंधिची माहिती दर्शविणारा स्वयंप्रमाणीत 
अहवाल/माहिती पत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने संकेतस्थळावर 
जाहीर करावे. 

॥. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ या प्रयोजनार्थ एक वेब -पोर्टल विकसित 
करेल व त्यामध्ये प्रत्येक ळलॉजिस्टीक पार्कच्या विकासकाने त्यांच्या 
उद्यानातील युनिट्सची (घटक ) नावे रोजगारनिर्मिती, बिल्ट-अप एरियाचा 
वापर आणि कार्यान्वित होणा-या उपक्रमांविषयी तपश्लीलवार माहिती भरावी. 
तसेच सदरची माहिती दर सहा महिन्यांनी अद्ययावत करण्याची जबाबदारी 
देखील विकासक/ प्रवर्तक यांची राहिल. तसेच सदर पोर्टलवर अँडमीन 
लॉगीन करण्यास उद्योग संचालनालयास मुभा राहील. 


१३. ऑनलाईनद्वारे अर्ज :- (online System Application) 

एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्क संदर्भात राज्यातील उद्योग घटकांना पारदर्शक/कार्यक्षम 
व समुचित लोकसेवा प्रदान करण्याकरीता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने 
एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कसाठी विकसित केलेल्या वेब पोर्टलवर इरादापत्र व नोंदणी 
प्रमाणपत्र देण्यासाठी उद्योग संचालनालय यांना अऑँडमीन लॉगीन आयडी देण्यात यावा व 
याच पोर्टलवरुन उद्योग संचालनालयाने इरादापत्र व नोंदणीपत्र डिजीटल पद्धतीने 
निर्गमित करावे. 


१४. एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कसाठी पायाभुत सुविधांबाबत: 

महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पार्क धोरण-२०१८ च्या अनुषंगाने दिनांक १४/०२/२०१८ 
रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कच्या 
विकासकाने पायाभुत सुविधा विकसित करुन त्याची देखभाल करणे बंधनकारक राहील. 
विकासकामार्फत पायाभुत सुविधा व इतर अनुषंगिक सेवा पुरविण्यात येत नसल्याचे 
निर्दशनास आल्यास संपुर्ण जमिन व बांधकाम क्षेत्रावर प्रचलित रेडीरेकनर दराच्या ०.३ 
टक्‍के प्रति दिवस इतकी रक्कम दंड म्हणून आकारली जाईल.. 


पृष्ठ २१ पैकी १३ 


aa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


१५. एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्कच्या संदर्भात गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
करावयाची कार्यवाही: 

एकात्मिक ळॉजिस्टीक पार्क (Integrated Logistic Park) मधील बांधीव क्षेत्राचा गैरवापर 
होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व ज्यांनी 
इमारत आराखडयास मंजुरी दिली आहे असे नियोजन प्राधिकारी यांचे अधिकारी वर्गाचा 
संयुक्‍त गट जागेला प्रत्यक्ष भेट देऊन बांधीव जागेच्या गैरवापराबाबत खातरजमा करेल व 
जे बांधीव क्षेत्र अनुज्ञेय असलेल्या प्रयोजनाव्यतिरिक्‍त इतर प्रयोजनासाठी वापरले जात 
असल्याची खातरजमा झाल्यानंतर त्या बांधीव क्षेत्रासाठी प्रचलित रेडिरेकनर दराच्या 
०.३ टक्के (तीन दशांश टक्के) प्रति दिवस इतकी रक्‍कम दंड म्हणून आकारली जाईल. 
१६. एकात्मिक लॉजिस्टीक पार्क विकसित करण्यासंबंधी अर्ज, इरादापत्र/नोंदणी 
प्रमाणपत्र देण्याबाबत तरतूदीच्या अनुषंगाने विहित नमुने तयार करण्याची जबाबदारी 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची राहील. 


मम समस समम मम समम म ममल 


पृष्ठ २१ पैकी १४ 


aaa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


(शासन निर्णय क्रमांक मऔधो/२०१८- प्र.क्र.१३५/उद्योग-२, दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१९ सोबतचे) 
प्रपत्र- “ब” 
ळॉजिस्टीक पार्क (1..2) विकसित करण्यासंदर्भात अनुसरावयाची कार्यपध्दती 


१. लॉजिस्टीक पार्क (L.P) उभारणीसाठी इरादापत्र/ नोंदणी प्रमाणपत्र देणेबाबत कार्यपध्दती/ निकष 


अ.क्र पायभुत सुविधांचे परिमाण निकष 
। कमीत कमी बांधकाम/चटईक्षेत्र/ “लॉजिस्टीक पार्क” म्हणून स्थापित 
भूखंडाचे क्षेत्र करण्याकरिता कमीतकमी २०००० चौ. फु. 


बांधकाम/ चटईक्षेत्र अनुज्ञेयता प्राप्त होणारा 


भूखंड आणि /अथवा औद्योगिक इमारत 


(अतिरिक्‍त चटईक्षेत्र व टीडीआरसह) 
२ | लजिस्टीक पार्कसाठी असलेले लॉजिस्टीक पार्कसाठी शासन निर्णय क्र मऔधो- 
बांधकाम/ चटडईक्षेत्राचे नियोजन/ १९१६/ प्र.क्र. २२१/उद्योग-२, दि.१४.०२.२०१८ 
वापर करणेबाबत मधील परिच्छेद क्र. xa) मध्ये नमूद 


केल्याप्रमाणे ळलॉजिस्टीक सेवासाठी एकूण 
बांधकाम/ चटई क्षेत्रापैकी किमान ८०% क्षेत्र हे 
मालाचे एकत्रीकरण /विलगीकरण, विल्हेवारी/ 
प्रतवारी, वेष्टन /पुनर्वेष्टन, मार्गण पट्टिका / 


खुणचिठ्ठी लावणे, वितरण माल व मालवाहू 


वाहनाच्या बहुविध प्रकारात अंतरण करणे, 
खुली व बंद साठवणूक, शितगृह, संक्रमण 


कालावधीसाठी साठवणूक करण्यास अनुकूल 
सभोवताल, सीमा शुल्क विभागाशी संलग्न 
गोदाम, मालवाहू वाहनाचे वाहनावळ भरणा 


करण्याचे स्थान, मालवाहू वाहने ठेवण्यास 
जागा, अर्धवट व पुर्णपणे तयार मालाच्या 


कार्यक्षम वितरण व चलनवलनासाठी माल 
हाताळणी उपकरणांची सुविधा याकरीता 


वापरणे बंधनकारक राहील व उर्वरीत २०% क्षेत्र 
हे सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४(क) 


- व्यापारी व व्यावसायिक सुविधा नुसार 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


झासन निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


अ.क्र पायभुत सुविधांचे परिमाण निकष 

वसतिगृह, अतिथी गृह, वैद्यकीय केद्र, पेट्रोल 
पंप, बॅकिंग व वित्तीय सेवा, कार्यालयीन जागा, 
हॉटेळ, उपहारगृह, रुग्णालय/ दवाखाना, 
WIG कार्यालय आणि परिच्छेद क्र. ४(ड) 
मधील वजन काटा, कौशल्य विकसन केंद्र, 


संगणक केंद्र, कंटेनर वाहतूक स्थानक, 
उपकंत्राट विनिमय केंद्र, उत्पादन चाचणी केंद्र 
वाहने व पार्क मधील यंत्रसामग्री करीता दुरुस्ती 
कार्यशाळा या सेवाकरीता वापरणे बंधनकारक 
राहील. 


३ | ळॉजिस्टीक पार्कसाठी विद्युत | ळॉजिस्टीक पार्कच्या विकासकांनी अखंडीत 
पुरवठयाची व्यवस्था व क्षमताबाबत |। वीज पुरवठा करणे आवश्‍यक राहिल. 


४ | ळॉजिस्टीक पार्कसाठी विज राखीव । वरील मुद्दा क्र. ३ प्रमाणे निश्चित करण्यात 
पुरवठयाची व्यवस्था करणेबाबत आलेल्या एकुण विद्युत पुरवठा क्षमतेच्या किमान 
30% एवढी राखीव (Back up) विद्युत व्यवस्था 
उपलब्ध करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 


२. लॉजिस्टीक पार्कसाठी अर्जदाराची अर्हता : 
अ. लॉजिस्टिक पार्कची स्थापना कोणतीही नोंदणीकृत संस्था जसे मालक (प्रोप्रायटर) 
“भागीदारी फर्म / खाजगी लिमिटेड कंपनी / सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी / सहकारी संस्था 
किंवा ट्रस्ट करु शकतील. 


आ. एक लॉजिस्टिक पार्क दोन संस्थांनी मिळून संयुक्तपणे विकसित करु शकतात. मात्र, 
त्यासाठी दोन्ही संस्थांनी शासनाच्या अन्य योजनेचा फायदा/सवलत घेतली नसावी. तसेच 
शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा गैरवापर होणार नाही यासंबंधी तसेच निकष व अटीचा 
भंग करणार नाही यासंबंधीचे हमीपत्र संबंधिताने लिहून देणे बंधनकारक राहील. 


इ. मालक (प्रमोटर) किंवा लॉजिस्टीक पार्कचा विकासक कायदेशीररित्या निर्धारित मापदंड, 
नियम व अटींचे अनुपालन करून अर्ज करण्यास पात्र असतील. 


३. लॉजिस्टीक पार्क विकसित करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या जमिनीची अर्हता : 
अ. खाजगी जमीन मालक अथवा त्यांनी नियुक्‍त Hoo विकासक अथवा जमीन मालकांना 
विकासक सोबत स्थापित केलेला संयुक्‍त उपक्रम (3०71 Venture Co) 


पृष्ठ २१ पैकी १६ 


aaa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


आ. ज्याचेकडे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडीळ ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाचा 


कालाविधी शिल्लक आहे असा भाडेपट्टाधारक. 


ज्या जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने संपादित केलेल्या असतील अशा 
जमिनी पार्कच्या उभारणीसाठी पात्र राहतील. 


४. लॉजिस्टीक पार्क उभारण्यासंबंधी इरादापत्र/नोंदणी प्रमाणपत्र देणेबाबतची कार्यपद्धती : 


अ. 


आ. 


उद्यानास SxTSla (Letter of Intent): 
area ( प्रमोटर्स) विकासक यांना प्रस्तावित ळॉजिस्टीक पार्कसाठी इरादापत्र घ्यावे 


लागेल. अर्ज प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत इरादापत्र निर्गमित करणे संबंधितांवर 


बंधनकारक आहे. ळॉजिस्टीक पार्क इरादापत्र मंजुर करतेवेळी विकासकाचे नेटवर्थ (Net 
worth), अनुभव, प्रकल्प उभारणीसाठीची वित्तीय व्यवस्था इत्यादी छाननी करून गुणवत्तेच्या 


आधारे इरादापत्र मंजुर करणे. इरादापत्राची वैधता 3 वर्षे इतकी असेल. विकासकाने 


लॉजिस्टीक पार्कचे बांधकाम पूर्ण करुन उद्योग संचालनालयाकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक 
राहिल. इरादापत्र घेतेवेळी घटकास देण्यात येणाऱ्या पायाभुत व इतर पुरक सेवा व सुविधा 


पुरविण्याची जबाबदारी विकासकाची राहील. लॉजिस्टीक पार्कमधील पायाभुत व इतर पुरक 


सेवा व सुविधा प्रवर्तक/विकासक यांच्या मार्फत पुरविण्यात येत नसल्यास ते स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या विकास नियमावली मधील तरतुदीनुसार दंडात्मक कार्यवाहीस पात्र राहतील. 


लॉजिस्टीक पार्कच्या (उद्यान )इरादापत्रास मुदतवाढ : 
जर लॉजिस्टीक पार्क ३ वर्षाच्या कालावधीमध्ये विकसित होऊ शकत नसेल, तर 


प्रमोटर / विकासकाने वैध कारणासह उदा. बांधकामाचा तपशील, बांधकामाचे छायाचित्र, 


पुढील बांधकाम पुर्ण करण्याचा आराखडा वास्तुविशारदच्या प्रमाणपत्र वसमर्थनासह 
इरादापत्राच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर केल्यावर प्रत्येकी एक वर्षासाठी जास्तीत जास्त 


तीन मुदतवाढ प्रकरणांच्या गुणवत्तेच्या आधारे देण्यात येईल. पहिल्या व दुसर्‍या 


मुदतवाढीसाठी ४ (लू) मध्ये नमूद केलेले अधिकारी सक्षम प्राधिकारी असतील, तर तिसऱ्या 
मुदतवाढीसाठी विकास आयुक्‍त (उद्योग) हे सक्षम प्राधिकारी असतील. परंतु दुसरी 
मुदतवाढ घेतेवेळी मंजूर बांधकाम क्षेत्रापैकी किमान ३० टक्के व तिसरी मुदतवाढ घेतेवेळी ६० 
टक्के बांधकाम पूर्ण झाल्याबाबत वास्तुविशारद प्रमाणपत्र सादर करणे संबंधीतांना 


बंधनकारक राहील. 
इरादापत्र निर्गमित दिनांकापासून ६ वर्षाच्या कालावधीत लॉजिस्टीक पार्क प्रकल्पाचे 


बांधकाम पुर्ण करून नियोजन प्राधिकरणाकडे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करून 
ही तांत्रिक कारणास्तव नियोजन प्राधिकरणाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत 


असल्यास त्या बाबतची प्रथम सुचना विकासकाने संबंधितांना लेखी कळविणे आवश्‍यक 


पृष्ठ २१ पैकी १७ 


aa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


राहील. अशा प्रकरणात प्रशासकीय विभाग व शासन हे निर्णय घेण्यात सक्षम अधिकारी 
असतील. 


इ. लॉजिस्टीक पार्कची (उद्यान) नोंदणी : 


विकासकाने लॉजिस्टीक पार्कचे बांधकाम पुर्ण करून नियोजन प्राधिकरणाकडून 


इमारत पुर्णत्वाचा दाखला (BCC/OC) प्राप्त करून विकासकाने सहा महिन्यात संबंधित 


सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे कायमस्वरुपी नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी अर्ज करणे 
आव्यक राहील. 

पार्कमध्ये पहिला लॉजिस्टीक सेवा देणारा नोंदणीकृत घटक स्थापित होऊन 
कार्यान्वित झाल्यानंतर पार्कसाठी कायस्वरुपी नोंदणी करण्यात येईल. 

लॉजिस्टीक पार्कमध्ये पुढील सहा महिन्यात म्हणजे (इमारत पुर्णत्वाचा दाखला 
BCC/OC प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून कमीत कमी १ वर्षामध्ये) किमान ३० टक्के क्षेत्रावर 
ळॉजिस्टीक सेवा देणारा घटक स्थापित होणे आवश्यक राहील. तसे न झाल्यास या 
कालावधीसाठी सदर पार्कच्या जागेचा गैरवापर झाला आहे असे समजून त्या कालावधीसाठी 
अनु.क्र. ८ मध्ये विहित केलेल्या तरतूदीनुसार ०.३ टक्के प्रति दिन याप्रमाणे दंडाची रक्‍कम 
आकारण्यात येईल. 

ई. लॉजिस्टीक सेवा :- 
संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णयातील अनु.क्र. ४ (अ) मध्ये नमूद केलेला दिनांक 


अनुज्ञेय असेल. 


उ. लॉजिस्टीक पार्कवर (Logistic Park) २००% पर्यंत अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक देणेबाबत:- 


संदर्भ क्र. ११ येथील शासन निर्णयानुसार अतिरिक्‍त चटई क्षेत्र निर्देशांक विहित अटी व 
शर्ती नुसार अनुज्ञेय असेल. 


ऊ. इरादापत्र/नोंदणी प्रमाणपत्रात करावयाच्या दुरुस्तीबाबत : 
लॉजिस्टीक पार्कच्या संदर्भात इरादापत्र/नोंदणी प्रमाणपत्र मध्ये कोणतीही दुरुस्ती 
करावयाची असल्यास उदा. बांधकाम क्षेत्र, पार्कचे नांव, व्यवस्थापन इत्यादीबाबत 
समर्थनासह व आवश्यक त्या कागदपत्राच्या पुराव्यासह संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज 


करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


aaa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


क्र. इरादापत्र व नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर करणे : 


इरादापत्र/नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी विकासकाने विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी विहीत 


केलेल्या नमुन्यातील नमूद केलेल्या कागदपत्रांसह सक्षम अधिकारी /विकास आयुक्‍त 
(उद्योग) यांच्याकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील. 


लु. लॉजिस्टीक पार्कसाठी इरादापत्र/नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सक्षम अधिकारी : 


लॉजिस्टीक पार्कना इरादापत्र/नोंदणीप्रमाण पत्र देण्यासाठी पुढील नमूद केलेले 
अधिकारी हे सक्षम अधिकारी असतील. 


अ. क्र. लॉजिस्टीक पार्कचे बांधकाम क्षेत्र उद्यान सक्षम 
(अतिरिक्त चटई क्षेत्रासह) स्थपित अधिकारी 
होणारे क्षेत्र 

i १,००,००० चौ. फु. पेक्षा जास्त बांधकाम/चटई क्षेत्र | संपूर्ण विकास आयुक्‍त 
अनुज्ञेयता Wet होणारा भूखंड आणि /अथवा | राज्य (उद्योग), 
औद्योगिक इमारत (अतिरिक्‍त चटईक्षेत्र टीडीआरसह) उद्योग 
असलेले लॉजिस्टीक पार्क (एकात्मिक लॉजिस्टिक संचालनालय, 
पार्क वगळून) मुंबई 

२ २०,००० चौ.फु. ते १,००,००० चौ. फु. पर्यंत प्रादेशिक | उद्योगसह 
बांधकाम/चटई क्षेत्र अनुज्ञेयता प्राप्त होणारा भूखंड | विभाग संचालक, 
आणि /अथवा औद्योगिक इमारत (अतिरिक्त चटईक्षेत्र विभागीय 
टीडीआरसह) असलेले लॉजिस्टीक पार्क (विशेष कार्यालय 
आर्थिक क्षेत्र वगळून) 


विकासकाने आपले अर्ज सक्षम अधिकाऱ्यांकडे सादर करुन त्याची पोचपावती घ्यावी. 
तद्नंतर सक्षम अधिकाऱ्यांनी प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करुन परिपूर्ण असलेले अर्ज प्राप्त 


झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत निर्धारीत प्रमाणपत्र निर्गमित करणे आवश्‍यक राहील. 


ऐं. लॉजिस्टीक पार्कसाठी अर्जशुुल्काची रक्‍कम : 


लॉजिस्टीक पार्कच्या इरादापत्र, नोंदणी प्रमाणपत्र, मुदतवाढ, शुध्दीपत्र आणि अन्य 


कोणताही बदल करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अर्जाकरिता रू. ५,०००/- इतके शुल्क 
असेल व ते शुल्क संबंधित जिल्हयाची प्राधिकृत बँक/भारतीय रिझर्व्ह बँकेत खालील शिर्षा 


खाली जमा करुन त्याची पावती अर्जासोबत जोडण्यात यावी. 


पृष्ठ २१ पैकी १९ 


aa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


“0851 Village and Small Industries 
102 Small Scale Industries 

Cottage & Small Industries 
0851-002-6” 


४. देखरेख व सनियंत्रण : 
१. लॉजिस्टीक पार्कसाठी निर्धारित करण्यात आलेले निकष, अटी आणि नियमांचे अनुपाळन 
करण्यात येत आहे किंवा कसे याबाबत संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी संबधीत असलेल्या 


नियोजन प्रधिकारण विभागाच्या सहकार्याने देखरेख करणे आवश्‍यक राहील. 
२. लॉजिस्टीक पार्कचे (Logistic Park) बांधकाम क्षेत्र हे नियमानुसार वापरत असल्या 


संबंधिची माहिती दर्शविणारा स्वयंप्रमाणीत अहवाल/माहिती पत्र उद्योग संचालनालय व 


त्याच्या अधिपत्याखळील उद्योग सह संचालक, विभागीय कार्यालय, तसेच ज्यांनी इमारत 


आराखडयास मंजुरी दिली आहे असे नियोजन प्राधिकारी यांच्या कार्यालयास दर सहा 
महिन्यांनी विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांनी विहित केलेल्या नमुन्यात माहिती सादर करणे 
बंधनकारक राहिल. 

३. दरम्यानच्या कालावधीत उद्योग संचालनालयामार्फत एक वेब पोर्टल विकसित करण्यात 


येईल अथवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्कसाठी 


निर्माण होणाऱ्या वेब पोर्टलचाही उद्योग संचालनालयास याकामी वापर करता येईल. 
त्यामध्ये प्रत्येक लॉजिस्टीक पार्कच्या विकासकाने त्यांच्या उद्यानातील युनिट्सची (घटक) 


नावे , बिल्ट-अप एरियाचा वापर आणि कार्यान्वित होणा-या उपक्रमांविषयी तपशीलवार 


माहिती भरावी. तसेच सदरची माहिती अद्ययावत करण्याची जबाबदारी देखील विकासक/ 
प्रवर्तक यांची राहिल. 


६. ऑनलाईनद्वारे अर्ज : (Online System Application) 
लॉजिस्टीक पार्क संदर्भात राज्यातील उद्योग घटकांना पारदर्शक/कार्यक्षम व समुचित 


लोकसेवा प्रदान करण्याकरीता उद्योग संचालनालयाने लॉजिस्टीक पार्कसाठी इरादापत्र व नोंदणी 
प्रमाणपत्र देण्यासाठी ऑनलाईन कार्यपध्दती अंमलात आणण्यासाठी वेबपोर्टळचा वापर करावा. 


७. लॉजिस्टीक पार्कसाठी पायाभुत सुविधांबाबत: 
महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पार्क धोरण-२०१८ च्या अनुषंगाने दिनांक १४/०२/२०१८ रोजी 


निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार लॉजिस्टीक पार्कच्या विकासकाला पायाभुत 
सुविधा विकसित करुन त्याची देखभाळ करणे बंधनकारक राहील. विकासकामार्फत पायाभुत 


सुविधा व इतर अनुषंगिक सेवा पुरविण्यात येत नसल्याचे निर्दडानास आल्यास संपुर्ण बांधकाम 


क्षेत्रावर प्रचलित रेडीरेकनर दराच्या ०.३ टक्के प्रति दिवस इतकी रक्‍कम दंड म्हणून आकारली 
जाईल. 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


aaa निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०१८/प्र.क्र.१३५/ उद्योग-२, 


८. लॉजिस्टीक पार्कच्या संदर्भात गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास करावयाची कार्यवाही: 

खाजगी लॉजिस्टीक पार्क (Logistic Park) मधील बांधीव क्षेत्राचा गैरवापर होत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास उद्योग संचालनालय व ज्यांना इमारत आराखडयास मंजुरी दिली आहे असे 
नियोजन प्राधिकारी यांचे अधिकारी वर्गाचा संयुक्‍त गट जागेला प्रत्यक्ष भेट देऊन बांधीव जागेच्या 
गैरवापराबाबत खातरजमा करेल व जे बांधीव क्षेत्र अनुज्ञेय असलेल्या प्रयोजनाव्यतिरिक्‍्त इतर 
प्रयोजनासाठी वापरले जात असल्याची खातरजमा झाल्यानंतर त्या बांधीव क्षेत्रासाठी प्रचलित 
रेडिरेकनर दराच्या ०.३ टक्के (तीन दशांश टक्के) प्रति दिवस इतकी रक्‍कम दंड म्हणून आकारली 
जाईल. 


र. लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्यासंबधी अर्ज, इरादापत्र /नोंदणीपत्र प्रमाणपत्र 
देण्याबाबत केलेल्या तरतूदीच्या अनुषंगाने विहीत नमुने तयार करण्याची जबाबदारी उद्योग 
संचालनालयाची राहील. 


KREKRERKEEREREKRERERERER 


पृष्ठ २१ पैकी २१ 


